अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग नाशिक या विभागीय कार्यालयांतर्गतील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि. १.३.२०१८ 
ते ३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २६.०४.२०१८ 


संदर्भ :- १) क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र.११२/२०१८) सिंव्य (म) दि.२२.२.२०१८ 


२) मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग यांचे जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ७ (६) /१३०५.२.४.२०१८ 
चे पत्र.. 
३) वित्त विभाग शा/१६/८प्र क्र २०१६ पदनि .क्र.नि.आपुक, दि ५.३.२०१८ 


शासन निर्णय- 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ ठाणे यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु 


पाटबंधारे विभाग नाशिक या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ व रूपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व सहा 


महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीस अधिन राहून दि. १.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


रे; याबाबत होणारा खर्च “ मागणी क्र आय ३ २७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१ 


संचालन व प्रशासन (०३), सामाईक आस्थापना, (०३) (०३), अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 


(अनिवार्य) (२७०१ १३७८)” या लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१७ प्र He / आ पु क.. 


दि ५.३.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 


उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई , यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२६११५२३८२३२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत-विवरणपत्र १व २ Sanjay पि ती 


Pp 
Jagannath ७000 भवत 
rialNumber=86f57086a2b 37477¢2f6210F 
Savane 


er 
b8a27626ca243a845ea1a73f70cf31be98102, 


h 
Date: 2018.04.26 11:56:35 +05'30' 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


१. वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

२. वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

३. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

४. कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग नाशिक 

५. कोषागार अधिकारी , ठाणे. 

६. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सि.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन ज्ञापन क्र.आस्था-२०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिंव्य (महसूल), दिनांक २६.०४.२०१८ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. १ 
लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदनाम दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली 
अस्थायी पदे 
1 १_| ? 2 
पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 

| उपविभागीय अभियंता 1 ee 
सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक Po 
अनुरेखक ॥_ "171 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a 
वाहनचालक a ae 
शिपाई २ 
चौकीदार a गा 
एकूण :- १८ 

लघु पाटबंधारे उपविभाग, त्र्यंबक 

२ | उपविभागीय अभियंता शिळा क 
सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता & 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | 
वरिष्ठ लिपीक a 
अनुरेखक a ee 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक ae 
वाहनचालक a se 
शिपाई ३ 
चौकीदार 1. : 7 
एकूण :- १६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 

३ | उपविभागीय अभियंता i a 
सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक विश 
अनुरेखक शिका 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक Po 
वाहनचालक Pe 
शिपाई २ 
चौकीदार (1 शी | 
एकूण :- १८ 
एकूण :- (१--२--३) ५२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९७/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन ज्ञापन क्र.आस्था-२०१८/(प्र.क्र. १९७/२०१८)/सिंव्य (महसूल), 


दिनांक २६.०४.२०१८ चे सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. २ 
लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र पदनाम चाऱ्याचे नांव पैवानित्तीचा दिनांक 

लघु पाटबंधारे उपविभाग, त्र्यंबक 

॥ | eo lone विलास त्र्यंबक भोये ३१-०८-२०२० 

२ चौकिदार नंदु सिताराम गवळी ३१-०५-२०२७ 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 

विक चौकोदार गंगाधर रामा गायकवाड ३१-०५-२०२६ 

3 हे) १: बाळू विठ्ठल गांगुर्डे ३०-०६-२०२४ 

3 मुरू उत्तम गंगाधर ठाकरे ३१-०१-२०२२ 

एकूण :- ५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


